हरित ऊर्जा निधी कार्यक्रमातंर्गत सन 2029-22 
मध्ये बायोगॅस ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन व 
पवन ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत विकासकांना निष्कासन 
व्यवस्थेच्या परताव्यासाठी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-२०२२/प्र.क्र.२२/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई- ०३२. 

दिनांक: ३० मार्च, २०२२. 
संदर्भ : 
१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,क्र.सौरप्र-२०१५/प्र.क्र.२२/उर्जा-७,दि 39.03.2094. 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,क्र.सौरप्र- २०१७/प्र.क्र.२२/उर्जा-७, दि३०.०३.२०१७. 
३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,क्र.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.३२२/उर्जा-७,दि ०४.०१.२०१९. 
४. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,क्र.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.२६१/उर्जा-७, दि १७.०९.२०२१. 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१. 
६. महाऊर्जा, पुणे कार्यालयाचा प्रस्ताव क्र.लेखा/बीपी-०२०/जी.सी.एफ.-२०२१-२२/२१-२२/४१९, 

दि.०३.०२.२०२२. 

७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १७.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

महासंचालक, महाऊर्जा यांनी त्यांच्या प्रस्तावान्वये बायोगॅस ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प अंतर्गत प्रकल्प 
धारकांना प्रोत्साहन म्हणून अर्थ साहाय्य देण्यासाठी रु. ५.१९२० कोटी निधी तसेच पवन ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत 
विकासकांनी निष्कासन व्यवस्थेचा खर्चाचा परतावा करण्यासाठी रुपये ३७.०० कोटी अशी एकूण रुपये 
४२.१९२० कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केळी आहे. तथापि त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने 
सुधारित अंदाजामध्ये रु. १५.०० कोटी एवढीच रक्‍कम मंजूर केली आहे. तसेच सदर लेखाशिर्षाखाली यापुर्वी 
दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये महाऊर्जाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राजभवन, पुणे येथे १ 
मे. वॅ. क्षमतेच्या पारेषण संलग्न सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्पाच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी रु. ०.६९२० कोटी 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता सुधारित अंदांजाच्या मर्यादेत उर्वरित रु. १४.३०८० तरतूद 
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणास वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांच्या विनंतीस अनुसरून, हरित ऊर्जा निधी कार्यक्रमातंर्गत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशीर्ष २८१००१२३ खालील अर्थसंकल्पिय तरतूद रुपये २५.०० कोटी 
मधून मंजूर सुधारित अंदाज रु. १५.०० कोटीच्या मर्यादेत बायोगॅस ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प अंतर्गत प्रकल्प 
धारकांना प्रोत्साहन म्हणून अर्थ साहाय्य देण्यासाठी सोबतच्या परिशिष्ठ-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु. ५.१९२० कोटी निधी तसेच पवन ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत विकासकांनी निष्कासन व्यवस्थेचा खर्चाचा परतावा 
करण्यासाठी सोबतच्या परिशिष्ठ-ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपये ९.११६० कोटी अशी एकूण रुपये १४.३०८० 
कोटी (रु. चौदा कोटी तीस लाख ऐंशी हजार फक्त) एवढा निधी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांस 
वितरित करण्यास याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-२०२२/प्र.क्र.२२/ऊर्जा-७. 


2. सदर रक्‍कम अदा करण्यासाठी श्री. ना. श्री. कराड, उप सचिव (ऊर्जा, Var Hol व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व कामगार 
विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (Director General, Maharashtra 
Energy Development Agency) यांच्या नावे NEFT/RTGS द्वारे अदा करण्यात यावा. 
४. सदर अनुदान लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाने आव्यक तेव्हा 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 
५. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक-के-६, मुख्य लेखाशीर्ष - २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा साधने, 
राज्यांतर्गत योजना (००) (०५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निधीतून भागविलेला खर्च (कार्यक्रम) (वेतनेत्तर) ५०, 
इतर खर्च (२८१००१२३) या GAMA सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
६. हरित ऊर्जा कार्यक्रमातंर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास 
अभिकरणला निधी वितरीत करतांना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि. २४ जून, २०२१ च्या परिशिष्टातील तपासणीसूची मधील अटींची पूर्तता होत असून शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १७.०३.२०२२ मधील सूचनांनुसार तरतूदीच्या ६० 
टक्केच्या मर्यादेत सुधारित अंदाज मुजूर करण्यात आले असून सदर मर्यादेत निधी वितरण आदेशा निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०४१७०३४०४६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANASAHEB RAJARAM 01६ 

N A N AS A H E B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a71698611123263cde9d32423e9bb73044d9 1 ed0cffad3b6267198ee 
5014159, pseudonym=5DD23ACB82750B55FACOD076A47 198885E07A4B6, 


serialNumber=6C39E2858 1 50DBDFCFE6CD25ED08ADF59F4D2FD8C1EDE173 
0735F604904BF3BB, cn=NANASAHEB RAJARAM DHANE. 


Date: 2022.04.04 17:06:21 +05'30" 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१.महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे. 
२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा), मुंबई- Yoo ००१ 
३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 
४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५.वित्त विभाग/व्यय-१६/अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय मुंबई-३२. 
६.नियोजन विभाग/कार्यासन-१४६१, मंत्रालय मुंबई-३२. 
७.अवर सचिव ( रोख/प्रशासन ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई.३२ 
८.अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९.निवड नस्ती, ऊर्जा-७. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-२०२२/प्र.क्र.२२/ऊर्जा-७. 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.२२/उर्जा-७, दि ३०.०३.२०२२ सोबतचे परिशिष्ठ-“अ”. 


जं प्रकल्प aiauh प्रकल्प अनुदान 

१ नोंदणी 

a प्रकल्पाचे नाव क्षमता दिनांक कार्यान्विततेचा रक्‍कम 

(कि.वॅ.) दिनांक रु. (कोटी) 

१ | मे. सुनिल के. दळवी मु. लखमापूर ९६ १०.१२.२०२० | १८.१२.२०२० | ०.३८४० 
ता.बागळलान जि. नाशिक 

2) मे. सिद्धिविनायक पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म ९६ ०७.०२.२०२० | २८.०७.२०२०॥ ०.३८४० 
अँड ह्यचरीस प्रा.लि., मु.पो. जिरेगाव,ता. 
दौंड, जि. पुणे 

3 | मे. शुभम मिल्क प्रोडक्टस्‌ पोस्ट निमगाव | २४ १६.०१.२०२० | ०७.०६.२०२० | ०.०९६० 
केतकी, ता.इंदापूर, जि. पुणे 

४ | मे. मिलींद मोडकर मु. पो. वावे तर्फे ७२ ०१.०३.२०२१ | ०९.०५.२०२१ | ०.२८८० 
असरे ता. सुधागड जि. रायगड 
मे. वेरिशियाटेक प्रा. लि. मु.पो. घानेगाव | १२ ०२.०३.२०२१ | १४.०७.२०२१ | ०.०४८० 
ता. गंगापूर जि. औरंगाबाद 

६ | मे. रजनी कांतीलाल उमाप मु.पो.-वाडे | १२० । 98.03.2029] १९.०९.२०२१ | ०.४८०० 
बोलाई ता. हवेली जि. पुणे 

७ | मे. अमोल बर्छा गाव-आगरगाव ता. १० ३०.०४.२०२१ | ३०.०६.२०२१ | ०.०४०० 
कारंजा जि. वर्धा 

८ | मे. पराग मिल्क फूड्स लि. अवसरी ता. । २५० । ३०.०६.२०२१ | १२.०८.२०२१ | १.०००० 
मंचर जि. पूणे 

९ | मे. दिनशा डेअरी फूड्स प्रा.लि. १०० | ३१.०३.२०२१ | 40.02.2029 | 0.8000 
एमआडइडीसी बुटीबोरी, नागपूर, 

qo | मे. नाथा पंडित राऊत मु.पो. लवळे १४० | ३०.०४.२०२१ | ०१.०९.२०२१ | ०.५६०० 
ता.मुळशी जि. पुणे 

११ | मे. सिद्धिविनायक पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म ४८ ३१.०३.२०२१ | 08.08.2029 | ०.१९२० 
अँड ह्यचरीस प्रा.लि., टिळेकरवाडी ता. 
हवेली जि. पुणे, 

१२ | मे. सुरेंद्र चौरे मु.पो. सापगाव ता. ९६ १९.०३.२०२१ | २२.०९.२०२१ | ०.३८४० 
त्रिबकेश्वर जि.नाशिक 

१३ | मे. अंजू अजय देडापांडे पो. गराडे ४८ २५.०२.२०२१ | १२.०९.२०२१ | ०.१९२० 
ता.पुरंदर जि. पुणे 

१४ | मे. रेणुका रागूर मु.पो. जांभूळगाव ता. २४ २५.०२.२०२१ | २४.०७.२०२१ | ०.०९६० 
वडगाव-मावळ जि. पुणे 

१५ | मे. त्रिमूर्ती पवन प्रतिष्ठान मु.पो. खडकी | २४ 39.03.2029 | १९.०९.२०२१ | ०.०९६० 
ता.नेवासा जि.अहमदनगर 

१६ | मे. अँग्रीकल्वरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट ७२ | ३१.०३.२०२१ | २७.०८.२०२१ | ०.२८८० 
बारामती गाव-माळेगाव (बु.) ता.बारामती 
जि.पुणे 

१७ | मे. प्रभात पोल्ट्री प्रा.लि. मु.पो. टेकाळी ४८ | २६.०३.२०२१ | १८.०९.२०२१ | ०.१९२० 
ता. अलिबाग जि.रायगड 

१८ | मे. मधुकर कृष्णाजी FES वाडे बोल्हाई १८ | ३१.०३.२०२१ | १४.०९.२०२१ | ०.०७२० 
ता. हवेली जि. पुणे 
एकूण १२९८ ५.१९२० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-२०२२/प्र.क्र.२२/ऊर्जा-७. 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.२२/उर्जा-७, दि ३०.०३.२०२२ सोबतचे परिशिष्ठ-“ब”. 


ता उर्वरीत देय | ३१मार्च अखेर 

यो निष्कासन व्यवस्थे अंतर्गत तिम्ता, रक्‍कम | वात 

उपकेंद्राची माहिती मे. वॅ) (रु कोटी) weary) होणार एका 

fal मे. सुझलॉन एनर्जी लि. घाटनांद्रे ८२.१० | ७.३६ १.८४ १.८४०० 
जि. सांगली 

२ ।मे. सुझलॉन एनर्जी लि. खापराळे ९०.६० ८.८१ २.२१ २.२१०० 
जि. नाशिक 

३ ।मे. सुझलॉन एनर्जी लि. ११३.०० | १९.७८ १९.७८ ५.०६६० 

सडावाघापूर, जि. सातारा 
एकूण परतावा अदायगी २८५.७० | 34.84] २३.८३ ९.११६० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


